महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून 
होणाऱ्या विविध बाबींच्या अंदाजपत्र व आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
(सन २०२३-२४) कार्यक्रमांतर्गत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मधोसं-२०२३/प्र.क्र.३/२३/ प्रशि-५ (१२-ब), 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ -: (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मधोसं-२०१७/प्र.क्र.४/२०१७/१२-अ, 
दि. ७.०७.२०१७ 
(२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 
(३) संचालक, महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था, यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र. धोरण संशोधन केंद्र / 
१३१७/बजेट & फायनॅन्स, दिनांक 23.02.2023 


प्रस्तावना :- 

राज्यात लागू असळेली धोरणे योजना व कार्यक्रम यांचे नियमित मुल्यमापन करणे, 
धोरणात्मक परिक्षणासाठी धोरण संशोधन करणे, धोरणात्मक पर्यायांचा तौलनिक अभ्यास करुन 
सर्वाधिक उपयुक्‍त पर्याय निवडणे आणि प्रशिक्षणाव्दारे प्रशासकीय सुधारणांना चालना देण्यास्तव 
जागतिक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था यशदा, पुणे या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून 
स्थापना करण्यास संदर्भाधीन क्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था ही योजनांतर्गत योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. 


२. त्याचप्रमाणे, प्रारंभिक टप्प्यात सदर संस्थेचे कार्य यशदा, पुणे या संस्थेतील धोरण संशोधन 
केंद्रामार्फत पार पाडण्यात येणार असून त्याकरिता वार्षिक रु. ५.०० कोटी पर्यंत निधी यशदा-पुणे या 
संस्थेस उपलब्ध करुन देण्यास उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यास अधिन राहून संदर्भाधीन क्रमांक (२) च्या शासन परिपत्रकानुसार 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्रमांक : ए-४ मुख्य ळेखाशीर्ष २०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवा - 003 प्रशिक्षण - (००)(१३) महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेकरिता Wa सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) २०७० ए०११ या लेखाशीर्षाखाली रु. ५०.०० लाख इतकी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीतून आजतागायात या लेखाशीर्षाखाली 
कोणताही खर्च झालेला नाही. 


३. यदा पणे यांनी AMA क्रयांक (3) व्या पत्रान्वये सन 2023-28 या आर्थिक वर्णात 
महायष्ट्र धोरण GMT संस्थेच्या अणुणंगाने रु. 34.3२,८3०/- (अक्षरी रुपये TART लाख TART 
हजार seal तीय फक्त) इतक्या "किंमतीचे अंदाजपत्रक प्रञञायकीय यान्यता व निधी वितरणासाठी 
सादर केले आहे त्यार्‍ुयार प्रस्तावास FTE यान्यता प्रदान करण्याची बाब RTT 
fear होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०२३/प्र.क्र.३/२३/ प्रशि-५ (१२-ब), 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या अनुषंगाने, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सद्यस्थितीत 
राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा बाबनिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे :- 


अ.क्र. खर्चाची बाब रक्‍कम 
(अ) [सं उपक्रम 

| वातावरण बदलाच्या पाश्वभूमीवर अतितीव्र नैसर्गिक घटनांच्या उपलब्ध 
माहितीच्या आधारे वेब पोर्टलची रचना 
खर्चाच्या बाबी :- (i) वेब पोर्टलच्या डिझाइनसाठी तज्ञ व्यक्तिबरोबर २ कार्यशाळा 
(i) जिल्हास्तरावर वापरण्याकरिता वेब पोर्टलचे wey तयार करणे 
(ii) प्रलेखनासाठी व वेब पोर्टलचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्‍यक प्रशिक्षित 
मनुष्यबळ व अनुषंगिक खर्च 


9 8 9 २ षु > ६ ० ०/ गे 


२ | धोरणात्मक बाबींवर संबंधित घटकांच्या विचारविनिमय कार्यशाळा 
खर्चाच्या बाबी :- () तज्ञांसह विचारमंथनाच्या २ बैठका (ii) संकलित व्यष्टी | ८,२३,५००/- 
अभ्यासाशी निगडित अधिकारी यांच्याबरोबर कार्याशाळेसाठी garantie 
सुविधांचा खर्च, मार्गदर्शन करणाऱ्या विषय तज्ञांचे मानधन, कार्यशाळेसाठी 
लागणाऱ्या साहित्याचा खर्च इत्यादी (iii) आनुषंगिक प्रलेखन साहित्यावर खर्च 


३ | प्रलेखन 
खर्चाच्या बाबी :- 0) प्रलेखनासाठी जिल्हयांमध्ये/संबंधित ठिकाणी प्रलेखन | &04,400/- 
करणाऱ्या गटाचा प्रवास - किमान ४ जिल्हयांना प्रवास व निवास (ii) तज्ञांसह 
विचारमंथन बैठकांसाठी यशदातील सुविधांचा खर्च, तज्ञांसह विचारमंथन 
२ बैठका (iii) प्रलेखनासाठी विचारविनिमय २ निवासी कार्यशाळा व प्रलेखनास 
मार्गदर्शन करणाऱ्या विषय तज्ञांचे मानधन (iv) अंतिम केलेल्या व्यष्टी अभ्यासाचे 
योग्य संपादन, छपाई आणि इतर प्रासंगिक खर्च 


1 मानवी संसाधन 
खर्चाच्या बाबी :- (i) प्रस्तावित उपक्रमांचा प्रशासकीय सहाय्य व माहिती संकळन | ४,४०,०००/- 
आणि विश्लेषण करण्याकरिता मनुष्यबळ (ii) विविध विषयांतील प्रलेखन सहाय्य 
करण्याकरिता विद्यार्थी संशोधक 


(ब) | प्रशासकीय बाबी 


५ | प्रशासकीय खर्च @ “अ” च्या बेरजेच्या 4% 
खर्चाच्या बाबी :- यशदातील एकत्रित (अविभाजनीय) संस्थात्मक सुविधांचा खर्च | १,६८,२३०/- 


एकूण (अ--ब) ३५,३२,८३०/- 


२. salad तफ्लार्‍ुणर राबविण्यात येणाऱ्या विविध गरवनिहाय कायांच्या एकृण 
रु. 34,32८37/- (अक्षरी रुपये TAT लाख बत्तीस हजार आठडो तीय फक्त) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास TART अधिकार नियम GRIP १९७८, WT पहिला उपक्शिग-तीन अक्र» परिच्छेद 
क्र: २७ (२ अन्वये TART API प्रदान करण्यात आळेल्या शक्तींचा वापर करुन” 
प्रज्यासकीय यान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०२३/प्र.क्र.३/२३/ प्रशि-५ (१२-ब), 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक : ए-४ मुख्य लेखाशीर्ष २०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवा-००३ प्रशिक्षण-(००)(१३) महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेकरिता Wee सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) २०७० ए०११ या लेखाश्रीर्षाखाळील मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अ.नौ.संदर्भ क्र.२६६/का.१४४३, दि. १६.१०.२०२३ 
अन्वये, दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक : २०२३११२११७१७०६४३०७ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL, 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7 edf6a25c72797123 
cdaa86acd09edf52baf1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=28AA5752FA66D3A7FDEAFB1F4AB24CD90FD9 
p R A S A D ) J O S H | D667A6880CB8CCECA18276150ACA, cn=SMITA PRASAD 

JOSHI 
Date: 2023.11.21 17:16:54 +05'30' 

अवर — सचिव 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, नागपूर 
३. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
४. मा. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
५. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
६. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, (यशदा) पुणे 
७. संचालक, महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था, (Vara) पुणे 
८. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०.नियोजन विभाग, कार्यासन १४४३, मुंबई - Yoo ०३२ 
११.अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-२५, मुंबई - ४०० ०३२ 
१२. निवडनस्ती, कार्यासन प्रशि-५ (१२-ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


